महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास (जमिनीचे 
वाटप) विनियम, १९८२ मधील विनियम १६ 
wists शासनाच्या स्तरावर म्हाडाच्या 
निवासी/अनिवासी भूखंडाच्या वितरणाकरीता 
मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र. सुविधा-२०११/प्र.क्र.२४२/पुनर्बांधणी-३/गृनिभू 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - १६ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्र.सुविधा-२०११/प्र.क्र.२४२/पुनर्बांधणी-३/गृनिभू, 
दि. ०१.०४.२०१७. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास (जमिनीचे वाटप) विनियम १९८२ अंतर्गत विनियम १६ चा वापर करुन 
शासनातर्फे म्हाडाच्या निवासी/अनिवासी भूखंडाचे वितरण करण्यासाठी वाचा येथील दि.०१.०४.२०१७ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये मंत्रिमंडळ उप समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदरहू समितीचे नव्याने गठन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास (जमिनीचे वाटप) विनियम, १९८२ अंतर्गत विनियम १६ अन्वये 
शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यासंदर्भात या आधी 
निर्गमित केलेले सर्व आदेश अधिक्रमित करुन आता पुढीलप्रमाणे मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येत 
आहे :- 


१) मा. मंत्री (गृहनिर्माण) अध्यक्ष 
2) मा. मंत्री/ मा.राज्यमंत्री (महसूल) सदस्य 
३) मा.मंत्री/ मा. राज्यमंत्री (वित्त) सदस्य 
8) मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री (विधी व न्याय) सदस्य 
4) मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) सदस्य 
&) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, (नवि-१), नगर विकास कायम निमंत्रित 
(9) प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग कायम निमंत्रित 
८) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा कायम निमंत्रित 
९) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, गृहनिर्माण निमंत्रक 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२१११६१७४४५५४३०९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJIT MALHARI KAWADE 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=HOUSING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=597d3c4c02c1add961 19d79fc4b21063ef2898635 


KAWADE Slr ere aa 
(अजित कवडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुविधा-२०११/प्र.क्र.२४२/पुनर्बांधणी-३/गृनिभू 


) मा. मंत्री/ मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री (विधी व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) 

) 

) 


७ अनऱ.मु.स./प्र.स./सचिव, (नवि-१) नगर विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, विधी न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


qo) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०० ०५१. 


११) सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सचिव, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, वांद्रे (पुर्वी मुंबई. 

१३) सर्व मुख्य अधिकारी, मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर मंडळ. 
१४) निवडनस्ती Py, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


